जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१०. 
SAV बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व 
इतर. ध्वनी प्रदुषण नियमांची 
अंमलबजावणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : डिआयएस ०९१०/प्र.क्र.४३४/वि.शा.१ब 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ जुले, २०१५ 


वाचा :- मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० मध्ये 
दिनांक २४.०६.२०१५ रोजी दिलेले आदेश. 


परिपत्रक :- 
जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० (डॉ.महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) 


या याचिकमेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने “Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 
२०००” ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संदर्भाधिन आदेशान्वये दिलेले आहेत. 
२. मा.उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. 
महाराष्ट्र शासन व इतर यासंदर्भात दिनांक २४.०६.२०१५ रोजी दिलेल्या आदेझामध्ये मुद्दा 
क्रमांक १५ (vi) खालीलप्रमाणे आहे :- 

If any such illegal activities involve public nuisance covered by section 133 


of the Code of Criminal Procedure, 1973, necessary action shall be taken in 
accordance with law by all the concerned authorities; 


The Code of Criminal Procedure, 1973 बाबत पुढीलप्रमाणे तरतुद आहे:- 


133. Conditional order for removal of nuisance. 


(1) Whenever a District Magistrate or a Sub- divisional Magistrate or any other 
Executive Magistrate specially empowered in this of behalf by the State 
Government, on receiving the report of a police officer or other information and 
on taking such evidence (if any) as he thinks fit, considers- 


शासन परिपत्रक क्रमांक : डिआयएस ०९१०/प्र.क्र.४३४/वि.शा.१ ब 


(a) that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any 
public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully 
used by the public; 


३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २४.०६.२०१५ रोजी दिलेल्या आदेशामधील 
मुद्दा क्रमांक १५ (॥) नुसार सर्व जिल्हादंडाधिकारी यांनी कार्यवाही करण्याची योग्य ती दक्षता 
घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०१५०७०६१७०३३९६६२९ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


डू Digitally signed by Sunil 

Jaikumar Sovit 

S U Nn | | DN: CN = Sunil Jaikumar 
Sovitkar, C = IN, S 
Maharashtra, O = 

J a | k U aa a [ Government Of 

htra, OU = Home 

Departm 


sovitk 
ovitKalr Date: 2015.07.06 18:15:01 


(सु.ज.सोवितकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव. 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद. 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा. 
६. सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
९. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. (पत्राने) 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : डिआयएस ०९१०/प्र.क्र.४३४/वि.शा.१ ब 


१२. सर्व महानगरपालिका आयुक्त. 

१३. सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

१४. सर्व पोलीस आयुक्त. 

१५. सर्व पोलीस अधिक्षक. 

१६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 
१७. सर्व नगरपालिका / नगर परिषद मुख्याधिकारी. 

१८. निवडनस्ती (वि.शा.१ बो 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


